संवर्ग संख्या निश्चिती दि.०१.०९.२०२०. 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्ग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. २५/आस्थापना-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०३ डिसेंबर, २०२० 
वाचा :- 


१. शासन अधिसूचना, क्र.एसटीवाय-११८१/११०/पीटी-॥॥-ई (२), दि.०७.०४.१९८३. 

२. शा. निर्णय, सा.प्र.वि.क्र.एसआरव्ही-१०९४/प्र.क्र.४/९४/बारा, दि.०७.०३.१९९६. 

३. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्र.इएसटी-१००१/-प्र.क्र.५९/प्रशासन-१, 
दि.२५.११.२००४. 

४. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग,शासन निर्णय क्र.इएसटी-१००३/प्र.क्र.९०/ प्रशासन-१, 
दि.१०.१२.२००४. 

५. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग,शासन निर्णय क्र.इएसटी-१००१/प्र.क्र.३७/ प्रशासन-२, 
दि.२४.०१.२००६. 

६. शासन निर्णय, ast. fears निर्णय क्र.इएसटी-१००८/प्र.क्र.१६७/ प्रशासन-१, 
दि.२१.१०.२००९. 

७. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र.संवर्ग-२०१४/प्र.क्र.५०/आस्थापना-१, 
दि.०५.१२.,२०१५. 

८. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र.संवर्ग २०१६/प्र.क्र.१७५/आस्थापना-१, 
दि.१४.१०.२०१६. 

९. झासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. संवर्ग २०१६/प्र.क्र.१७५ (भाग-१)/ आस्थापना-१, 
दि.१६.१२.२०१६. 

१०. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४१/आस्था-१, दि.०४.१०.२०१८ 

११. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. संकीर्ण २०१९ / प्र.क्र.४०/ आस्था-१,दि.०४.०१.२०२० 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि. ०१.०९.२०१९ रोजीची संवर्ग संख्या 
(आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे व प्रतिनियुक्‍्तीवरील हंगामी पदे विचारात घेऊन) निश्चित 
करुन संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णय दि. ०४.०१.२०२० रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. 


२. शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.एसआरव्ही-१०९४/प्र.क्र.४/९४/बारा,दि.७.३.१९९६ मधील 
परिच्छेद २ (ब) मध्ये " संवर्ग म्हणजे एक स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेली एखादया सेवेतील 
किंवा सेवेच्या भागातील कायम त्याचप्रमाणे वेळोवेळी मंजूर केलेली हंगामी पदे यांचा समूह 
म्हणून समजण्यात येईल " असे स्पष्ट केले आहे.तसेच कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या 
दि.७.४.१९८३ च्या सेवा प्रवेश नियमातील नियम-४ (१) मध्ये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
पदाची संवर्ग संख्या दर वर्षी जाहीर करण्याची तरतूद विशद केलेली आहे. तद्नुसार 
प्रशासकीय सुसूत्रता ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची संवर्ग 
संख्या (आकृतीबंधानुसार कायम मंजुर पदे + प्रतिनियुक्‍तीवरील हंगामी पदे) निश्चित करुन 
जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे दिसुन आले आहे. पदोन्नतीची निवडसूची ही १ सप्टेंबर रोजी 
करण्यात येत असल्याने संवर्गसंख्या दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजी जाहीर करणे आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. २५/आस्थापना-१ 


यास्तव, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दि. ०१.०९.२०२० रोजीची संवर्ग संख्या पुढील 
शासन निर्णयान्वये निश्चित करुन जाहीर करण्यात येत आहे; 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र अभियात्रिकी सेवा गट-अ मधील कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि.०१.०९.२०२० रोजीची संवर्ग संख्या पुढील प्रमाणे निश्चित 
करुन जाहीर करण्यात येत आहे- 


सा.बां.विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) ची १८४ पदे 
मंजूर आहेत. तसेच विभागाच्या वरील पदांशिवाय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची जिल्हा 
परिषदेची एकूण ४४ पदे मंजूर असून, ही पदे या विभागामार्फत भरण्यात येतात. सदर पदे 
विचारात घेता कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कायम स्वरुपाची एकूण २२८ पदे 
मंजूर आहेत. याशिवाय प्रतिनियुक्तीवर १२३ कार्यकारी अभियंत्यांची पदे आहेत. त्यामुळे सदर 
संवर्गाची दि.०१.०९.२०२० ची संवर्ग संख्या ३५१ जाहीर करण्यात येत आहे. त्यामध्ये मंजूर 
आकृती बंधानुसार २२८ पदे व प्रतिनियुक्‍्तीवरील १२३ हंगामी पदे असतील. कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) यांची आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे व प्रतिनियुक्‍तीवरील हंगामी पदे 
दर्शविणारा संवर्गनिहाय पदसंख्या निश्चितीचा THT यासोबत जोडण्यात आलेला आहे. 


२. कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) हे पद तांत्रिक स्वरुपाचे असल्याने अन्य प्रशासकीय 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या.मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण,मुंबई, कृषी विद्यापीठे, महानगर पालिका परिवहन मंडळ इ.आस्थापनेवरील मंजुर 
पदे प्रतिनियुक्तीने भरतांना शासनाकडे प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार भरण्यात येतात. ज्या 
आस्थापनांना या विभागातील वरील अधिका-यांची आवश्‍यकता आहे, त्यांनी दिनांक ०१ 
सप्टेंबर पुर्वी या विभागाकडे त्यांच्या विभाग प्रमुखामार्फत मागणी नोंदविणे आवश्‍यक राहील 
कारण दरवर्षी पदोन्नतीसाठी निवडसूची दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजीची तयार करण्यात येत 
असल्यामुळे अशी मागणी या विभागास दिनांक ०१ सप्टेंबर पुर्वी प्राप्त होणे गरजेचे आहे. 
त्यानंतर प्राप्त होणा-या मागणीचा पुढील भरती वर्षात विचार होऊ शकेल. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. 
२०२०१२०३१२०७३७९७१८ असा आहे. हा झासन निर्णय डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने, 


Vikram Nivrutti : 
Dhamal x 
(वि. नि. ढमाळ) 
सोबत वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. २५/आस्थापना-१ 


२. सचिव (बांधकामे / रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

३. सर्व प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई . 

४. महालेखापाल-१/२,लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपुर. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव,सा.बां.वि.,मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंते/अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र 

सर्व कार्यासन अधिकारी,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

कार्यासन आस्थापना-१,निवडनस्ती. 


eon SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


झासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२०/ प्र.क्र.२५/ आस्था-१, 
दि. ०३ डिसेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र. 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


अ. क्र. | आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे (एकूण- २२८ पदे) (सा.बां. विभागातील १८४ पदे + ग्राम 
विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील ४४ पदे) 


कार्यकारी अभियंता, पूल (मानक), संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई. 


कार्यकारी अभियंता, इमारती (मानक), संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई 


कार्यकारी अभियंता पूल घटक क्र.१ संकल्पचित्र मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


०८ | “७, A] oO 


कार्यकारी अभियंता,पूल घटक क्र.३, संकल्पचित्र मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


५. | कार्यकारी अभियंता, इमारती घटक क्र.-१, संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई. 


६. । कार्यकारी अभियंता, इमारती घटक क्र.२, संकल्पचित्र मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


७. | कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र इमारती घटक, कोकणभवन नवी मुंबई 


८. । कार्यकारी अभियंता, संकल्प चित्र मंडळ (इमारती विभाग), पुणे 


९. | कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल विभाग), पुणे 


१९. | ०. । कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल विभाग), नाशिक 


| हेड. १. । कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल विभाग), औरंगाबाद 


१२. । कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल विभाग), नागपूर. 


१३. | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, ठाणे. 


१४. । सहाय्यक मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई. 


१५. । कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग (वसई खाडी पूल), TATA, Hr भवन, नवी मुंबई 


१६. | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण 


qo. | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी 


१८. । सहायक मुख्य अभियंता, बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प, मुंबई 


१९. | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (राम) 


२०. | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (रस्ते), 


२१. | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (इमारती), 


22. । कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (खा.र.१, 


23. । कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (मुंबई रस्ते), 


२४. | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (खा.र.२), 


२५. ।सहायक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 


२६. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई 


२७. ।कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक, सा.बां.विभाग, भायखळा, मुंबई 


२८. कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई सा. बां. विभाग, वरळी, मुंबई 


२९. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई 


३०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, चेंबूर, मुंबई 


३१. Son अभियंता, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभाग, मुंबई 


३२. ।कार्यकारी अभियंता, मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र विभाग क्र.१, मुंबई 


३३. ।कार्यकारी अभियंता, बहुमजली इमारती बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 


३४. ।कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई, सा.बां.विभाग, अंधेरी, मुंबई 


३५. ।कार्यकारी अभियंता, मार्ग विकास विभाग, क्रमांक ४, अंधेरी, मुंबई 


३६. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, आरे, गोरेगांव, मुंबई 


३७. ।कार्यकारी अभियंता, इमारती बांधकाम विभाग, मुलुंड, मुंबई 


३८. कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभाग-क्रमांक १, नवी मुंबई 


३९. ।कार्यकारी अभियंता, पत्तन अभियांत्रिकी विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 


४०. ।कार्यकारी अभियंता, पत्तन अभियांत्रिकी विभाग,रत्नागिरी 


४१. ।कार्यकारी अभियंता, पत्तन अभियांत्रिकी विभाग, कुडाळ,सिंधुदुर्ग 


४२. ।सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई 


४३. सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई 


४४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, ठाणे. 


४५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, ठाणे. 


vg. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे 


४७. कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 


४८. कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 


४९. | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, ठाणे 


yo, ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर 


५१. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार 


५२. । कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, पाळघर 


५३. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग. 


५४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल 


५५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड 


५६. ।कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, महाड 


५७. ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, रायगड (अलिबाग) 


५८. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, रत्नागिरी 


५९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण 


६०. कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, रत्नागिरी 


६१. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद , रत्नागिरी (१) 


६२. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी (२) (चिपळूण) 


६३. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी 


६४. । कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कुडाळ-कणकवली 


६५. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 


६६. ।सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे. 
६७. ।सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे. 
६८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
६९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे 
७०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग, पुणे. 
७१. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, पुणे 
७२. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभाग, पुणे 
७३. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प विभाग, पुणे. 
(अत्यल्प कार्यभारामुळे विभाग बंद करण्यात येत आहे) 
७४. ।कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, पुणे 
७५. ।कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पुणे (रा.म.मं.बांद्रा अंतर्गत) 
७६. कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे 
७७. कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे. 
७८. ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे (१) (दक्षिण) 
७९. ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे (२) (उत्तर) 
८०. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, सोलापूर. 
८१. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, सोलापूर 
८२. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सोलापूर (रा.म.मं.बांद्रा अंतर्गत) 
८३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर (सोलापूर) 
८४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज (सोलापूर) 
८५. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग क्रमांक १, सोलापूर 
८६. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग क्रमांक २, सोलापूर 
८७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
८८. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, कोल्हापूर 
८९. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोल्हापूर 
९०. कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग, कोल्हापूर 
९१. ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
९२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली. 
९३. ।कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, सांगली 
९४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज, (सांगली) 
९५. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली. 
९६. '।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
९७. ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सातारा. 
९८. ।कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, सातारा 
९९. '।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (उत्तर) विभाग, सातारा 


| 900. | 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (दक्षिण) विभाग, सातारा 


१०१. 


सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


१०२. 


सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक. 


903. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 


१०४. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मालेगाव, नाशिक 


१०५. 


कार्यकारी अभियंता, सा. बां. (उत्तर) विभाग, नाशिक 


१०६. 


कार्यकारी अभियंता, सा. बां. (पूर्व) विभाग, नाशिक 


१०७. 


कार्यकारी अभियंता, आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (कळवण), नाशिक 


१०८. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नाशिक (रा.म.मं.बांद्रा अंतर्गत) 


908. 


कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिक 


११०. 


कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिक 


१११. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, नाशिक (9) 


११२. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, नाशिक (२) 


११३. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद विभाग क्र.३, नाशिक 


११४. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 


994. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, जळगांव 


११६. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२ जळगांव 


११७. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर, जळगांव 


११८८ 


कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, जळगांव 


११९, 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, जळगांव 


१२०. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, धुळे 


१२१. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळ 


१२२. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा, नंदुरबार 


१२३. 


कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (रो.ह.यो.) विभाग, धुळे 


१२४. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 


१२५. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, धुळे, 


१२६. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार 


१२७. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, नंदुरबार 


१२८. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर 


१२९. 


कार्यकारी अभियंता, जागतिक बंक प्रकल्प विभाग, अहमदनगर 


१२३०. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर, अहमदनगर 


१२३१. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (रोहयो) विभाग, अहमदनगर 


१२२. 


कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, अहमदनगर 


933. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (उत्तर) विभाग, अहमदनगर 


१२४. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (दक्षिण) विभाग, अहमदनगर 


934. 


सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद. 


१२३६. 


सहाय्यक मुख्य अभियंता, प्रशिक्षणार्थ राखीव, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद. 


930. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 


१२३८. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (प.) विभाग, औरंगाबाद. 


१२९. 


कार्यकारी अभियंता, जागतिक बॅक प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद. 


१४०. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, औरंगाबाद 


१४१, 


कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 


१४२. 


कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 


१४२३. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 


१४४. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. 


१४५. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूर (जालना) 


१४६. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जालना 


१४७. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, जालना 


१४८. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 


१४९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर, नांदेड 


१५०. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर (नांदेड) 


949. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नांदेड (रा.म.मं.औरंगाबाद अंतर्गत) 


१५२. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.)(दक्षिण) विभाग, नांदेड 


943. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.)(उत्तर) विभाग, नांदेड 


१५४. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, लातूर 


१५५. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, लातूर 


१५६. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, निलंगा (लातूर) 


१५७. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, लातूर 


१५८. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, लातूर. 


१५९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, बीड. 


१६०. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, बीड 


१६१. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबेजोगाई (बीड) 


१६२. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बीड (१) 


9&3. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बीड (2) 


१६४. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद 


१६५. 


कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद 


१६६. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 


१६७. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी 


१६८. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, परभणी 


१६९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली 


१७७०. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, हिंगोली 


9199. 


सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रा. विभाग, अमरावती. 


१७२. 


सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रा.विभाग, अमरावती 


9193. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती 


१७४. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अमरावती 


१७५. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती 


१७६. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर (अमरावती) 


१७७. 


कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती. 


१७८. 


कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग क्र.२, दर्यापूर (अमरावती) 


१७९. 


कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, अमरावती. 


१८०. 


कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, अमरावती. 


१८१: 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अमरावती. 


१८२. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला 


१८२३. 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अकोला 


१८४. 


कार्यकारी अभियंता, जागतिक बक प्रकल्प विभाग, अकोला 


१८५. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अकोला. 


१८६. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा 


१८७. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव, बुलढाणा 


VES 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बुलढाणा 


१८९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 


१९०, 


कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा. बां), यवतमाळ. 


१९१, 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद (यवतमाळ) 


१९२. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पांढरकवडा (यवतमाळ) 


983. 


कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 


१९४. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, यवतमाळ (१) 


१९५. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, यवतमाळ (२) 


१९६. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 


१९७. 


कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, वाशिम 


१९८. 


सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रा. विभाग, नागपूर 


१९९, 


सहाय्यक मुख्य अभियंता (प्रशिक्षणार्थ राखीव), सा. बां. प्रा. विभाग, नागपूर 


२००. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. १, नागपूर. 


209. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. २, नागपूर. 


२०२. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. ३, नागपूर. 


२०२. 


कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (वैद्यकीय), सा. बां. विभाग, नागपूर 


२०४. 


कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, नागपूर 


२०५. | कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), नागपूर 


२०६. | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर. (रा.म.मं.औरंगाबाद अंतर्गत) 


२०७. | कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर. 


२०८. | कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर 


२०९. | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, नागपूर. 


२१०. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 


२११. | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, भंडारा 


२१२. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 


२१३. | कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग, आर्वी (वर्धा) 


२१४. | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, वर्धा 


२१५. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, गोंदिया 


२१६. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, गोंदिया 


२१७. | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, गोंदिया 


२१८. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-१, चंद्रपूर 


२१९. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-२, चंद्रपूर 


२२०. | कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, नागभीड (वंद्रपूर) 


२२१. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, चंद्रपूर 


२२२. | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 


२२३. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अल्लापल्ली (गडचिरोली) 


२२४. | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, गडचिरोली 


२२५. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, गडचिरोली. 


२२६. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, गडचिरोली. 


२२७. | कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, सिरोंचा 


२२८. | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, गडचिरोली 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) प्रतिनियुक्‍्तीवरील हंगामी पदे (१२३ पदे) 


अ.क्र. पदनाम 


चि . कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, ठाणे 


२. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पालघर 


३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, रायगड 


४. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, रत्नागिरी 


५. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सिंधुदुर्ग 


६. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रा.वि.व ज. विभाग, मंत्रालय, मुंबई (पुणे करिता) 


७. ।कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे 


८. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सातारा 


९. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सांगली 


हिंड ०. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सोलापूर 


हि १. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोल्हापूर 


१२. ।|कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक 


१३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, धुळे 


१४. ।कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जळगांव 


१५. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नंदुरबार 


१६. [PRON अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अहमदनगर 


१७. ।|कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद 


१८. [PRON अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, बीड 


१९. [PRON अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नांदेड 


२०. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, उस्मानाबाद 


२१. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जालना 


२२. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, हिंगोली 


२३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, परभणी 


२४. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, लातूर 


२५. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अकोला 


२६. ।कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, यवतमाळ 


२७. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती 


२८. ।कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, बुलढाणा 


२९. ।कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, वाशिम 


३०. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, गोंदिया 


३१. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, भंडारा 


३२. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, चंद्रपूर 


२३. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर 


२४. 


महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, गडचिरोली 


34. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, वर्धा 


२३६. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, मुंबई) 
(एकूण-२६ पदे) 


30. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, पुणे) 
(एकूण-६ पदे) 


२३८. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, औरंगाबाद) 
(एकूण-३ पदे) 


२९. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, नागपूर) 
(एकूण-७ पदे) 


४०. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, अमरावती) 


४१. 


कार्यकारी अभियंता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 


४२. 


कार्यकारी अभियंता, मुंबई महानगर Wear विकास प्राधिकरण, मुंबई 


४२. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. वरळी, मुंबई. 


Od. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. वरळी, मुंबई. 


४५. 


कार्यकारी अभियंता, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई, 


४६. 


सहायक मुख्य अभियंता, आदिवासी विकास विभाग, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 


४७. 


कार्यकारी अभियंता (सा.बां) रस्ते सुरक्षा, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, वांद्रे पू.) मुंबई 


४८. 


कार्यकारी अभियंता, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


४९. 


कार्यकारी अभियंता, वाहतूक अभियांत्रिकी पथक, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 


५०. 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 


५१. 


कार्यकारी अभियंता, उपसंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालय, मुंबई, 


दुर. 


कार्यकारी अभियंता, पर्यटन संचालनालय, म.रा., मुंबई 


दु३. 


कार्यकारी अभियंता, हहर अभियंता, भिवंडी निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी, ठाणे 


५४. 


कार्यकारी अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर 


५५: 


कार्यकारी अभियंता, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 


4&. 


कार्यकारी अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, नगर रचना विभाग, मध्यवती कार्यालय, पुणे 


५७. 


कार्यकारी अभियंता, साखर AGH, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


५८. 


कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे (एकूण ६ पदे) 


दुर. 


उप मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक (स्थापत्य), महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.(महा मेट्रो), पुणे 


. कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर 


. कार्यकारी अभियंता, सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका, सांगली 


. संशोधन अधिकारी, मेरी, नाशिक 


. कार्यकारी अभियंता, धुळे महानगरपालिका, धुळे 


. कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 


६५. 


कार्यकारी अभियंता, जळगांव महानगरपालिका, जळगांव 


. कार्यकारी अभियंता (स्था), श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी 


. कार्यकारी अभियंता, लातूर हाहर महानगरपालिका, लातूर 


. कार्यकारी अभियंता, परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी 


. कार्यकारी अभियंता, विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 


. कार्यकारी अभियंता, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती 


. कार्यकारी अभियंता, अकोला महानगरपालिका, अकोला 


. कार्यकारी अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, नगररचना नागपूर 


. कार्यकारी अभियंता, नागपूर महानगरपालिका,नागपूर 


. कार्यकारी अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास,नागपूर 


(9५. 


कार्यकारी अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास,नागपूर 


. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र Wl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर 


. कार्यकारी अभियंता, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण) 


. कार्यकारी अभियंता, TAIT आयुक्तालय, नागपूर 


. कार्यकारी अभियंता, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 


. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 


